महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै.वसंतराव 
नाईक यांची जयंती राज्यात दि.१ जुलै रोजी 
कृषि दिन म्हणून दरवर्षी साजरा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११२/३ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 03 जून, २०२१ 


१) कृषि व पदुम विभाग, शा. नि. संकीर्ण-१०८९/प्र.क्र.३८/१२अे, दि.२१ जून,१९८९ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शा. नि. कृषिवि-३८०९/प्र.क्र.१२३/३ओ, दि.१२ जून,२००९ 
3) कृषि व पदुम विभाग, शा. नि. कृषिवि-३८११/प्र.क्र.१२७/३अ, दि.२२ जून,२०११ 
४) कृषि व पदुम विभाग, शा. नि. कृषिदि-०५२०/प्र.क्र.८०/३अे, दि.२२ जून,२०२० 

५) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. TAR जलै-१/कृषिदिन//१५२१७/२०२१, 
दि.०७.०५.२०२१ 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री के. वसंतराव नाईक यांनी कृषि क्षेत्रात केलेली भरीव कामगिरी लक्षात 


घेवून त्यांची जयंती दि.१ जुलै रोजी राज्यात कृषि दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने संदर्भाधीन 
दि.२१ जून,१९८९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. 

शासन निर्णय:- 

१. १ जुलै हा दिवस महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त कृषि दिन 
म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यास पुढील आदेशापर्यंत कायमस्वरुपी शासन मान्यता देण्यात येत असल्याने 
प्रत्येक वर्षी नव्याने मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 

२. दि.१ जुले, २०२१ रोजी राज्यात प्रतिवर्षीप्रमाणे कृषि दिन म्हणून साजरा करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. कृषि दिनानिमित्त प्रत्येक पंचायत समितीकरीता जास्तीत जास्त रु.५०००/- (रु.पाच हजार 
फक्त) यानुसार ३५५ पंचायत समित्यांकरिता रु.१७,७५,०००/- (रु.सतरा लाख पच्च्याहत्तर हजार फक्त) 
तसेच जिल्हा परिषद मुख्यालयी कृषिदिन साजरा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेकरीता रु.१००००/- 
(रु. दहा हजार फक्त) या प्रमाणे एकूण ३४ जिल्हा परिषदांकरीता रु.३,४०,०००/-( तीन लाख चाळीस हजार 
फक्त) अज्ञा एकूण रु.२१,१५,०००/- (रुपये एकवीस लाख पंधरा हजार फक्त) एवढया खर्चास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. कृषि दिन साजरा करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संबंधितांना द्याव्यात. कृषि आयुक्तांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांतील बाबीवर सदर खर्च करण्यात यावा. 
तसेच चित्रफिती दाखविणे, शेतकऱ्यांसाठी चहापाणी, जिल्हा परिषद स्तरावर छोटेसे प्रदर्शन इत्यादी खर्च 


आणि मंडप, हारतुरे, फोटो वगैरे आवश्‍यक बाबींकरिता खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११२/३ओ 

४. या प्रित्यर्थ येणारा खर्च जिल्हा परिषद सेस फंडातील उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून करण्यात 
यावा. हा खर्च भागविण्याकरिता सर्व जिल्हयातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कृषि अधिकारी यांनी 
जिल्हा सेस फंडातून खर्च करण्याकरीता आयुक्‍त (कृषि) यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही 
करावी. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 

५. खरीप 2029 चे पेरणी हंगामात राज्यातील कृषि विभागाचे क्षेत्रिय कर्मचारी/अधिकारी, कृषि विद्यापिठाचे 
शास्त्रज्ञ तसेच विस्तार यंत्रणा यांनी शहोतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे.तरी सर्व कृषि 
विद्यापिठे / कृषि विभागाची यंत्रणा यांनी या संदर्भात कृति आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी व 


समन्वयन करावे. 


६. सन २०२१ चा कृषिदिन (१ जुले 2029) मा. मंत्री (कृषि), कुलगुरू (कृषि विद्यापिठे), सचिव (कृषि), 
आयुक्‍त कृषि, प्रकल्प संचालक (पोकरा), महासंचालक (MCAER), तसेच कृषि विभागाचे सर्व क्षेत्रिय 
अधिकारी/ कर्मचारी, विद्यापिठ शास्त्रज्ञ, कृषि विद्यार्थी यांनी कोव्हीड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन 
करून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करून साजरा करावा. 

७. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त Webinar संवाद / मार्गदर्शन वर्ग आयोजित करून 


दि. ०१ जुलै २०२१ रोजी राज्यात कृषि दिन साजरा करण्याची कार्यवाही करावी. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०३१३१८५३६७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Balasaheb Kisan 
Raskar 


(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 
६. सर्व कृषि विद्यापीठांचे कुलगुरु 

७. कृषि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११२/३ओ 


८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ,अकोला 

९. व्यवस्थापकयीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई प्रसिध्दीच्या विनंतीसह (५ प्रती) 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, महाराष्ट्र -२ नागपूर. 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, महाराष्ट्र -२ नागपूर 

१३. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ / विधान मंडळ ग्रंथालय (१० प्रतीसह) 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी 

१५. सर्व जिल्हयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१७. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८.सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१९. सर्व कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२०. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

२१. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२२. सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

२३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२४.सर्व सहसचिव / उपसचिव , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

२५.वसंतराव नाईक, राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 

२६.वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 

२७.निवडनस्ती (3 Si). 


त्व 


O° 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


